दि.०१ ऑगस्ट, २०२४ ते दि.१५ ऑगस्ट, 
२०२४ या कालावधीत “पशुसंवर्धन 
पंधरवडा” आयोजित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४३/पदुम-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-३१ जुले, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

कृषि व्यवसायापासून मिळणार्‍या एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या २६ टक्के व देशाच्या 
एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ४.११ टक्के वाटा पशुपालन व्यवसायाचा आहे. तथापि पद्षुपालन 
व्यवसायामध्ये उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टिने अधिक क्षमता असून सदर क्षमतेचा पुरेपुर वापर होत 
नाही. यामागच्या प्रमुख कारणमीमांसेचा शोधे घेतळा असता पशुपालकांकडुन पशुधनाच्या 
आरोग्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष तसेच Wr उत्पादकता वाढविण्यासाठी भाकड काळ कमी 
करणे तसेच उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या प्रजातीच्या वंशावळीत वाढ करण्यासाठी कृत्रिम 
रेतनाचा अवलंब करण्याबाबत WT SHA seas अनभिज्ञता हे असण्याचे प्रकर्षाने दिसून 
आले आहे. 

राज्यातील TATA पुर्ण उत्पादनक्षमता वापरात आणणे तसेच उत्पादन क्षमतेत वाढ 
करण्याच्या दृष्टीने WAT SHA जागरुकता निर्माण करण्याची प्राथमिक गरज आहे. याचबरोबर 
पशुपालन व्यवसाय फायदेशीरपणे करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचीही आवश्‍यकता आहे. 

सदर व्यवसाय व्यावसायिक दृष्टीकोनातून फायदेशीर ठरण्यासाठी WRT पदार्थ 

(उदा.मांस, लोकर, अंडी इ.) तसेच दुध व दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, खरेदी, विक्री यासारख्या 
फॉरवर्ड व बॅकवर्ड लिंकेजची माहिती पशुपालकांना करुन देणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरुन 
पशुपालन हा व्यवसाय केवळ WAH अथवा जोडधंदा न राहता तो VW SHA उत्पन्नाचा मुख्य 
स्रोत होईल या दृष्टीकोनातून पशुपालन उद्योजकता निर्माण करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी 
“उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या वंशावळीची पैदास, WRG, WRT, WAR व 
व्यवस्थापन” या पंचसुत्रीची अंमलबजावणी पशुसंवर्धन विभागाकडुन करण्यात येत आहे. सदर 
पंचसुत्री प्ञुपालकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी दि.०१.०८.२०२४ ते दि.१५.०८.२०२४ या कालावधीत 
“पशुसंवर्धन पंधरवडा” आयोजित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील WTAE उत्पादक क्षमतेचा पुरेपुर वापर करुन पश्ञुपालनापासून मिळणाऱ्या 
उत्पन्नाद्वारे राष्ट्रीय सकल उत्पादनात भर टाकण्याची आवश्‍यकता विचारात घेऊन राज्यात सदर 
पशुउद्योजकता निर्माण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग कार्यरत आहे. त्यासाठी विभागाकडून 
“उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या वंशावळीची पैदास, RR, wpe, पक्ञुचारा व 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४३/पदुम-२ 


व्यवस्थापन” या पंचसुत्रीची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर पंचसुत्रीच्यासंदर्भात 
पशुपालकांमध्ये जागृती निर्माण करणे तसेच सदर पंचसुत्रीची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्याच्यादृष्टीने संपुर्ण राज्यात दि.०१.०८.२०२४ ते दि.१५.०८.२०२४ या कालावधीत “पशुसंवर्धन 
पंधरवडा-२०२४” आयोजित करण्यास मान्यता देण्यात येत असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही 
करावी. 

१. या कालावधीत सोबतच्या परिशिष्ठात नमुद केल्याप्रमाणे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत. 

२. पशुसंवर्धन पंधरवड्यादरम्यान सर्व पश्ञुपालकांचा सहभाग अपेक्षित असल्याने सदर 
पंधरवड्याची माहिती सर्व पश्लुपालकांना व्हावी यासाठी व्यापक स्वरुपात प्रसिध्दी 
देण्यासाठी पश्गुवैद्यकीय दवाखाने, शासकीय कार्यालये, ग्रामपंचायत, कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, आठवडी बाजार ठिकाण इ. ठिकाणी नियोजित कार्यक्रमांचे प्रसिध्दी फलक 
लावण्यात यावे. 

३. परिशिष्ठात नमुद केलेल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गावपातळीवर 
शिबीरे/कार्यशाळा/ व्याख्याने/ तज्ञांचे मार्गदर्शन/ यडास्वी wad अनुभव कथन 
यासांरख्या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. 

४. राज्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या wa पंधरवड्यादरम्यान दैनंदिन कार्यक्रमांचे 
संयोजन व संनियंत्रण आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांनी करावे. 

५. पशुसंवर्धन पंधरवड्याच्या अनुषंगाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांच्या फलनिष्पत्तीबाबतचा 
छायाचित्रासह वस्तुनिष्ठ अहवाल सर्व प्रादेशिक wad सहआयुक्त यांनी आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन यांच्यामार्फत दि.२१.०८.२०२४ पुर्वी शासनास सादर करावा. 


यासाठी येणारा खर्च त्या-त्या कार्यालयासाठी संबंधित प्रयोजनासाठी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 
सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२४०७३११६५६१८४२०१ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8a75c41 4ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300b: 
74bb051c4c3c90a9, postalCod 


(00032, st=Maharashtra, 
B H A G | M A R A L E INumber=5C891DA87D2A4842558454524CC1 14BA5B2F67A2 
A80796592830D345500F15CC, cn=NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 


2024.07.31 17:11:45 +05'30' 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्व जिल्हाधिकारी 

४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 

५. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (प्रसिध्दीसाठी) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४३/पदुम-२ 


६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र wes विकास मंडळ, नागपूर 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास 
महामंडळ, पुणे 
९. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन. 
qo. मा. मंत्री (पश्ञुसंवर्धन) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती, पदुम-२ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४३/पदुम-२ 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४३/पदुम-२,दिनांक :-३१ जुलै, २०२४ चे परिशिष्ठ 


दि.०१.०८.२०२४ ते दि.१५.०८.२०२४ या कालावधीतील “पशुसंवर्धन पंधरवडा-२०२४” मध्ये 


आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमांचा तपशिल 


बाब 


कार्यक्रमाचे स्वरुप 


प्रचार प्रसिध्दी 


१. पशुसंवर्धन पंधरवडा आयोजित करण्याचा हेतु पश्युपालकांपर्यंत 
पोहचविण्यासाठी तसेच पश्ञुपाळकांचा सहभाग प्राप्त होण्यासाठी 
पशुवैद्यकीय दवाखाने, शासकीय कार्यालये, ग्रामपंचायत, कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती, आठवडी बाजार ठिकाण इ. ठिकाणी 
नियोजित कार्यक्रमांचे प्रसिध्दी फलक लावण्यात यावे. 

२. हृक व श्राव्य प्रसार माध्यमे तसेच समाज माध्यमे यांवर व्यापक 
प्रसिध्दी देण्यात यावी. 


लसीकरण व जंत 
निर्मूलन 


. राज्यातील सर्व पशुधन साथ रोग प्रादुर्भावापासून बचाव होण्याकरिता 


तसेच त्यांच्यामध्ये रोगप्रतिकारक set निर्माण होण्याकरिता सर्व 
शासकीय पद्रुवैद्यकीय संस्थामार्फत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व 
पशुधनाकरिता १०० टक्के पात्र USAR लाळखुरकुत, सांसर्गिक 
गर्भपात, लम्पी चर्मरोग, घटसर्प, फऱ्या, पीपीआर, आंत्रविषार इ. रोग 
प्रतिबंधक लसीकरण करण्यात यावे. 


. जंत निर्मूलन करण्याच्या दृष्टिने जंतनाहक औषधीचे वाटप करण्यात 


यावे. 


. बाह्य परोपजीवी निमुर्लनासाठी गोठा व परिसर स्वच्छता तसेच औषध 


फवारणी कार्यक्रम राबविणे. 


गाई-म्हशींची 
वंधत्व तपासणी व 
उपचार शिबीरांचे 
आयोजन 


, पैदासक्षम गाई-म्हशी माजावर येऊन गाभण राहण्यासाठी त्यांच्यामधील 


वंधत्व निवारण करण्यासाठी पक्ुवैद्यकिय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 
वंध्यत्व तपासणी व उपचार शिबीराचे आयोजन करण्यात यावे. 


. वंध्यत्व तपासणी करुन आवश्‍यक उपचार करण्यात यावे. 
. तदनंतर गर्भधारणा निश्चित होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करण्यात यावा. 
. पश्ुधनातील माजाची लक्षणे ओळखण्याच्या दृष्टीने पशुपालकांना 


मार्गदर्शन करावे. 


केंद्र व राज्य 
शासनाच्या विविध 
योजनांची माहिती 
देणे 


Roe व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी केद्र शासनाकडून 


राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेची माहिती देऊन 

सदर योजनेत जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी सहभागी व्हावे यासाठी 

मार्गदर्शन करणे. 

२. योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी सहाय्य करणे. 

३. प्रत्येक पश्ुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातून राष्ट्रीय wy 
अभियानात समावेश असलेल्या प्रत्येक घटकांमध्ये किमान १ 
लाभार्थी असावा यासाठी प्रयत्न करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४३/पदुम-२ 


दुध अनुदान 
योजना राबविताना 
येणाऱ्या अडचणींचे 
निराकरण 


राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या गायीच्या दुधास रु.५/- प्रति लीटर 
अनुदान या योजनेची अंमलबजावणी करताना VATS येत असलेल्या 


सर्व प्रकारच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी योजनेस सहभागी 


असलेल्या सर्व घटकांना मागदर्शन करणे/ निराकरण करणे. 


पशुधनास सकस 
आहार देण्यासाठी 
प्रोत्साहन देणे. 


१, 


पशुपालन व्यवसायात पशुचारा/ WRT महत्व पशुपालकांना 
विषद करणे. 


. WARY wpa विषयक केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची 


माहिती पश्ञुपाळकांना देऊन सदर योजनांमध्ये सहभागी होण्यास 
प्रोत्साहित करणे. 


. चारा उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या 


उपाययोजनांची माहिती पद्नुपालकांना देणे. 


. संबंधित गावातील WIA आवश्‍यक असलेल्या चाऱ्याचे उत्पादन 


त्याच गावात करुन सदर गाव चारा उत्पादनात स्वयंपुर्ण करण्याच्या 
दृष्टीने शहोतकरी पद्युपालकांना प्रोत्साहित करणे. 


जनजागृती व 
प्रोत्साहन 


. WRG पंधरवड्याचा sear साध्य होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक 


पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात शिबीरे/कार्यशाळा/ 
व्याख्याने/ तज्ञांचे मार्गदर्शन/ Bard पज्षुपालकांचे अनुभव कथन 
यासांरख्या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. 


. महाराष्ट्र WEA मंडळाच्या अधिपत्याखालील वळू संगोपन केंद्र, 


वीर्य निर्मिती केंद्रास प्ुपाळकांच्या भेटी आयोजित करणे. 


३. Tad पशुपालकांच्या प्रकल्पांना भेटे आयोजित करणे. 
४. We व्यवसायातील बॅकवर्ड व फॉरवर्ड लिकेजस याबाबत 


मार्गदर्शन करणे. 


. उच्च वंशावळीचे ues निर्मितीसाठी कृत्रिम रेतनाचे महत्व 


पशुपालकांना पटवून देऊन त्यासाठी प्रोत्साहित करणे. 


पशुगणना 
जनजागृती 
अभियान 


देशात २१ वी WPT करण्यात येत असून त्यादृष्टीने सर्व vera 


गणना केली जाईल यासाठी शेतकरी पशुपालक यांना पश्लुगणनेचे महत्व 
पटवून देणे तसेच पश्ुगणनेसाठी मार्गदर्शन करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


